गडचिरोली जिल्ह्यातील शाश्वत बांबू 
व्यवस्थापनाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : लवेसू-२०२३/प्र.क्र.११४/फ-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ जुले, २०२३ 


वाचा :- उपरोक्‍त विषयाबाबत डॉ.देवराव होळी, विधानसभा सदस्य यांनी सन २०२३ चे दुसरे 
पावसाळी अधिवेड्ानात महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित केलेली लक्षवेधी सूचना. 


प्रस्तावना :- 

वनविभाग गडचिरोली, आलापल्ली व वडसा मध्ये सामूहिक वन हक्क व पेसा अंतर्गत 
कंपार्टमेंट मध्ये ग्रामसभांच्या माध्यमातून बांबू कटाई करण्याच्या अनुषंगाने सन २०२३ चे दुसरे 
पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. 
सदर लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेच्या वेळी बांबू कटाई संदर्भातील समस्यांबाबत समिती नेमण्यात 
येइल असे मा.मंत्री (वने) यांनी निर्देश दिळे आहेत. त्याअनुषंगाने समिती नेमण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
वनविभाग गडचिरोली, आलापल्ली व वडसा मध्ये सामूहिक वन हक्क व पेसा अंतर्गत शाश्वत 
बांबू व्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१. डॉ.देवराव होळी, विधानसभा सदस्य अध्यक्ष 
२. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) गडचिरोली - सदस्य 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली सदस्य 
४. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ग सदस्य 
५. उप वनसंरक्षक, गडचिरोली | सदस्य 
६. विभागीय वन अधिकारी दक्षता, गडचिरोली वनवृत्त : सदस्य सचिव 


०२. सदर समितीच्या कामकाजासाठी तज्ञ सदस्यांची आवश्‍यकता असल्यास त्यांना आमंत्रित 
करण्याची मुभा राहील. 


०३. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 
१. सामूहिक वन हक्क व पेसा अंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार बांबू संवर्धन करुन 
स्थानिकांना शास्वत रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सूचविणे. 
२. सामूहिक वन हक्क बाहेरील वनक्षेत्रात बांबूच्या जास्त कापणीबाबत आलेल्या तक्रारींची 
तपासणी आणि चौकशी करणे आणि योग्य कारवाईसाठी प्रस्तावित करणे तसेच 
भविष्यात अशा कोणत्याही घटना टाळण्यासाठी योग्य धोरणाची शिफारस करणे. 
३. बांबू रोपवन कार्यक्रमात सुधारणा करणे. 
४. सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन योजना तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी 
MARI सहाय्य वन विभागामार्फत पुरवणेबाबत शिफारशी करणे. 
०४ वरील समितीचा कालावधी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ महिन्याचा राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू-२०२३/प्र.क्र.११४/फ-९ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२६१७०९२२५२१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ig) 
DN: c=IN, ०? 
V | V F K V | J A Y idonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc 


17db755d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001 


t=MAHARASH 


ITRA, 
st Numb: 3b 1afe499c80878329fbb0 1 7e4922f7356c 
5edc76102e8ff88c7b9a67a322d9, VIVEK VIJAY 
HOSHING 
Date: 2023.07.26 17:10:42 +05'30' 
aan 
(विवेक होशिंग) 


महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षण, लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
५. निवड नस्ती, फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


